"छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व मानव 
विकास संस्था (सारथी),पुणे"या कंपनीस सन २०२०- 
२१ या आर्थिक वर्षाकरिता ओ-२, लेखाशीर्ष २२२५ 
F429 यालेखाशीर्षाखाली निधी वितरीत करण्यास 
मंजुरी देणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सारथी २०२०/प्र.क्र.६२/का.१४२५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ जानेवारी, २०२१ 


संदर्भ :- (i) "छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 
(सारथी),पुणे" यांचे दिनांक २९/१२/२०२० चे पत्र. 
(ii) नियोजन विभाग, शासन आदेशा क्र.सारथी २०२० /प्र.क्र.४४ /का.१४२५ 
दिनांक : १५ ऑक्टोबर २०२० 
प्रस्तावना :- 

"छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी),पुणे" या कंपनीने सन 
२०२०-२१ या वर्षासाठी पुरवणी मागणीव्दारे मंजूर झालेली रुपये ८०.०० कोटी इतका निधीपैकी २५% 
इतका म्हणजे रु.२०.०० कोटी इतका निधी "छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व मानव विकास 
संस्था (सारथी),पुणे" या कंपनीस उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 

"छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी),पुणे" या कंपनीस सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता ओ-२, लेखाशीर्ष २२२५ F ५२१ या लेखाशीर्षाखाली रुपये ८०.०० 
कोटीची पूरक मागणी मंजूर करण्यात आलेली आहे. सदर मंजूर निधीच्या 24% इतका म्हणजे रुपये २०.०० 
कोटी इतका निधी खालील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

(i) "छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी),पुणे" या कंपनीस 
सदरचा निधी कंपनीचे " मेमोरेडम ऑफ असोसिएशन" प्रमाणे संचालक मंडळाकडून मान्यता देण्यात येणारे 
उपक्रम व कल्याणकारी योजनांवर खर्च करता येईल. 

(i) "छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी),पुणे" या कंपनीव्दारे 
राबविण्यात येणारे उपक्रम व कल्याणकारी योजनांसंदर्भात होणाऱ्या निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
व्यवस्थापकीय संचालक, व मुख्य लेखा वित्तीय अधिकारी, "छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व 
मानव विकास संस्था (सारथी),पुणे" हे संयुक्तरित्या सादर करतील. 

२. "छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी)", पुणे चे व्यवस्थापकीय 
संचालक हे नियंत्रक अधिकारी राहतील तसेच "छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व मानव विकास 
संस्था (सारथी),पुणे" या कंपनीचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी ही रक्‍कम कोषागार कार्यालय ,पुणे 
मधून आहरण व वितरण अधिकारी म्हणून आहरित करावी. त्यांना सदर निधी महाराष्ट्र कोषागार नियम 
१९६८ च्या नियम ४४ मधील नमुन्यातील देयकान्वये संवितरण करण्याचे अधिकार देण्यात येत आहेत. या 


शासन निर्णय क्रमांकः सारथी २०२०/प्र.क्र.६२/का.१४२५ 


बाबीवरील खर्च "मागणी क्रमांक ओ-२ , मुख्य लेखाशीर्ष - २२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 

मागास वर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०३ मागासवर्गाचे कल्याण, १०२ आर्थिक विकास (०१) मराठा 

कुणबी,कुणबी मराठा, मराठा कुणबी यांचे कल्याण, (०१) (०१) छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व 

मानव विकास संस्था (सारथी) (कार्यक्रम) (२२२५ एफ-५२१)" सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर ) या 

लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

३. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या कंपनीला निधी 

वितरीत झाल्यावर व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या पर्यवेक्षकीय नियंत्रणाखाली निधीच्या विनियोगाबाबत 

सर्व अभिलेख ठेवण्याची जबाबदारी कंपनीचे मुख्य लेखा व वित्तीय अधिकारी यांची राहिल. 

४. वित्त विभाग , शासन परिपत्रक क्र. अर्थस-२०२० /प्र.क्र६४ / अर्थ -३,दिनांक १६ एप्रिळ, २०२० 

अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार व वित्त विभागाचे अनौपचारिक 

संदर्भ क्र. २९/ २०२१/व्यय-१, दिनांक १४/०१/२०२१ अन्वये हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

दष. महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५//.॥8॥/95॥[॥9.90९.॥ या संकेतस्थळावर हा शासननिर्णय उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०११८१५२७५०८८१६ असा आहे.हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Deepak Shivajirao Desai 
k DN: c=IN, o=Govi it of Maharashtt =P 
eepa Depart! it, postalCode=400032, st=Mah hi 
2.5.4.20=4d11b2ee4dfa01 facc6e58028a3bde93d4ac81d87ed6247 
0fb3a827602426f, 


Shivajirao Desai विवा 
(दी.शि.देसाई) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. खाजगी सचिव,मा.उपमुख्यमंत्री नियेाजन) मंत्रालय, मुंबई - 32 
२. खाजगी सचिव मा.राज्यमंत्री (नियेजन) मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
३. व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 

(सारथी), पुणे 
४. प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा )- ।,महाराष्ट्र , मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
६. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
७. कोषागार अधिकारी, मुंबई. 
८. सह सचिव / उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. वरिष्ठ स्वीय सहायक अ.मु.स.(नियोजन) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
१०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


